श्री. अभयकुमार सिदगोंडा पाटील, 
शाखा अभियंता, विद्युत निरीक्षक यांचे 
कार्यालय, निरीक्षण विभाग, पुणे यांच्या 
स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. मुविनि २०२०/प्र.क्र.१०७/ऊर्जा ५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १७ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा : (१ श्री. अभयकुमार सिदगोंडा पाटील, शाखा अभियंता, विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, 
निरीक्षण विभाग, पुणे यांचा दि. ३०/०४/२०२० रोजीचा स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबतचा अर्ज. 
(२) मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालयाचे पत्र क्र. मुविनि/मुलि/का-२/३७८/२०२०, 
दिनांक- १३/०७/२०२०. 


आदेशा:- 


श्री. अभयकुमार सिदगोंडा पाटील, शाखा अभियंता, विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, 
निरीक्षण विभाग, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ३०/०४/२०२० च्या अर्जास अनुलक्षून महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम ६५ मधील तरतुदीनुसार दि. ३१/०७/२०२० (म. पू) पासून 
स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. श्री. अभयकुमार सिदगोंडा पाटील, शाखा अभियंता यांच्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय 
चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. तसेच, त्यांच्याकडून निवृत्ती वेतनाच्या देय रकमांमधून शासकीय 
येणेची वसुली असल्यास ती करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१७१४१९०९६४१० असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Pundlik Badgeri 
DN: c=IN, o=Government of Mal 


1) 
harashtra, ou=Industry Energy and 
Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff816d85e77eec 1 4db9926b325a140 
acf9b28bb990786, 


> 0 ४. serialNumber=ec955e2d360e1 fddb6abac58a907419053beecebSdb 
U Nn | a g e [| | ac48a78c89c588ff7 | bef, cn=Prashant Pundlik Badgeri 
Date: 2020.08.17 14:30:04 +05'30' 
(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. AAS (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः मुविनि २०२०/प्र.क्र.१०७/ऊर्जा ५ 


३. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०००३२, 
४. महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.), मुंबई ७१, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८ 
९ 


अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर, 
. उपसचिवऊर्जा ५) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
१०. श्री. अभयकुमार सिदगोंडा पाटील, शाखा अभियंता, विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, 
निरीक्षण विभाग, पुणे यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचेमार्फत. 
११. निवड नस्ती/ऊर्जा ५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


